वाचा: 


महाराष्ट्र शासन 
नियोजन (रोहयो) विभाग 


“महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण 
रोजगार हमी योजने अंतर्गत ग्राम 
रोजगार सेवकांचे मानधनात 
सुधारणा करणेबाबत” 


शासन परिपत्रक क्रमांक :- मग्रारो-२०२३/प्र.क्र.३३/रो-७ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय, मुंबई - Yoo 032 


दिनांक :- १६ मे, २०२३ 


१ नियोजन (रोहयो) विभाग शासन निर्णय क्र.मग्रारोहयो-२००६/प्र.क्र.१०४/रोहयो 
१०, दिनांक १९ ऑक्टोबर, २००६ 

2 नियोजन (रोहयो) विभागाचे शासन 
२०१०/प्र.क्र.४९/रोहयो-१०, दिनांक ०५ जुन, २०१० 


परिपत्रक  क्र.मग्रारोहयो- 


3) नियोजन (रोहयो) विभाग शासन परिपत्रक क्र. मग्रारोहयो-२०११/प्र.क्र.४०/रोहयो- 
१०अ, दिनांक ०२ मे, २०११ 


४) शासन निर्णय, नियोजन (रोहयो) विभाग क्र. दिनांक २६ फेब्रुवारी, २०१३ 


५ नियोजन (रोहयो) विभाग शासन निर्णय क्र.मग्रारोहयो-२०१०/प्र.क्र.४८/रोहयो- 
१०, दिनांक ०१ मार्च,२०१४ 

६) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत राज्य नियामक मंडळाची 
बैठक, दिनांक २७ ऑगस्ट, २०१९ रोजीचे इतिवृत्त 


७ नियोजन (रोहयो) विभाग शासन निर्णय क्र.मग्रारोहयो-२०२०/प्र.क्र.१२५/रोहयो-७, 
दिनांक ०८ मार्च, २०२१ 


प्रस्तावना : 


2. 


PTS (रोहयो) विभाग शासन निर्णय क्रमांक मग्रारो-२०२०/प्र.क्र.१२५/मग्रारो-३ दिनांक 


०८ मार्च, २०२१ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजने 


अंतर्गत एकूण निर्माण होणा-या संचयीत मनुष्यदिवसाच्या अनुषंगाने प्रतिमाह एकत्रित मानधन 
बाबतचे विवरण खालील नमूद केलेल्या तक्ता क्रमांक 3 प्रमाणे मान्य करण्यात आलेले आहे. (माहे 
एप्रिल २०२० पासून) (सदरील मानधन हे सर्व बाबींचा विचार करुन दरमहा एकत्रितपणे निश्चित 


करण्यात आलेले आहे) 
अ.क्र मनुष्यदिवस वार्षिक मानधन मासिक मानधन 

१ o - (७५० प्रचलित पध्दतीनुसार ६% (एकूण कामाच्या) 
२ ७५१ - १५०० २४००० २००० 

3 १५०१ - २५०० ३६००० ३००० 

8 2404 - ४००० ४२००० 3400 

षु ४००१ - ५५०० ९४८००० ९४००० 

६ ५५०१ - ७००० ५४००० ४५०० 

(9 (9009 - ८००० ६०००० ५००० 

(6 ८००१ - ९००० ६८४०० ५७०० 

8 २९००१ - १०००० (9६८०० ६४०० 


शासन परिपत्रक क्रमांकः मग्रारो-२०२३/प्र.क्र.३३/रो-७ 


१०००० मनुष्यदिवसाच्या पुढे प्रत्येक १००० मनुष्य दिवसापर्यंत रु.७००/- ची वाढ करुन 
गणना करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


३. सद्यःस्थितीत महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत बाहयस्थ संस्थेमार्फत 
कंत्राटी पध्दतीने उपलब्ध करुन घेतलेल्या मनुष्यबळाच्या सेवेत माहे जुले २०२१ पासून मासिक 
मानधनवाढ करण्यास मंजूरी देण्यात आलेली आहे. त्या अनुषंगाने ग्राम रोजगार सेवक यांच्या 
मानधनात वाढ करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन परिपत्रक : - 

४. नियोजन (रोहयो) विभाग शासन निर्णय क्रमांक मग्रारो-२०२०/प्र.क्र.१२५/मग्रारो-३ दिनांक 
०८ मार्च, २०२१ रोजीच्या शासन निर्णयातील तक्ता क्रमांक ३ मध्ये नमूद केलेल्या मानधनात माहे 
जुले २०२१ पासून खालीलप्रमाणे सुधारणा करण्यास झासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ.क्र मनुष्यदिवस वार्षिक मानधन मासिक मानधन 
१ १ - 9५० प्रचलित पध्दतीनुसार ६% (एकूण कामाच्या) 
Q (949 - १५०० 30000 २५०० 
3 १५०१ - 2400 ४२००० 3400 
8 २५०१ - ४००० ५०४०० ४२०० 
षु ४००१ - ५५०० ६०००० ५००० 
& ५८०१ - ७००० ६६००० ५५०० 
(9 (9009 - ८००० (9४४०० ६२०० 
(6 ८००१ - ९००० (9Z000 &4oo 
र्‌ ९००१ - १०००० ८४००० (9००० 


१०००० मनुष्यदिवसाच्या पुढे प्रत्येक १००० मनुष्य दिवसापर्यंत रु.७००/- ची वाढ करुन 
गणना करण्यास मान्यता देण्यात आलेली आहे. 


च. सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या ७/५/५/.॥0व95॥॥8.90९.॥ या 


संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२३०५१७१७१५४९०६१६ असा 


आहे. हे परिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
Digitally signed by NANDKUMAR VERMA 
Date: 2023.05.17 17:18:18 +05'30' 
नंदकुमार 
अपर मुख्य सचिव (रोहयो), महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१) सर्व विभागीय आयुक्त, 
२) आयुक्त, नरेगा, नागपूर 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः मग्रारो-२०२३/प्र.क्र.३३/रो-७ 


) सर्व जिल्हा कार्यक्रम समन्वयक तथा जिल्हाधिकारी 

) सर्व सह जिल्हा कार्यक्रम समन्वयक तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी 
) सर्व उपआयुक्त (रोहयो) विभागीय आयुक्त कार्यालय. 

) सर्व उपजिल्हाधिकारी (रोहयो), जिल्हाधिकारी कार्यालय. 

) 

) 

) 


AN 


LZ xX 


mn 


S 


सर्व उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (रोहयो/ग्रा.पं.) 

सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

सहाय्यक संचालक (रोहयो), नियोजन विभाग, मंत्रालय मुंबई. 
१०) निवडनस्ती, रोहयो-७ 


SS 


2) 


प्रत माहितीसाठी, 


१) मा.मंत्री, रोहयो यांचे खाजगी सचिव. 
२) अपर मुख्य सचिव, रोहयो यांचे स्वीय सहाय्यक. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


